वर्ष ८ , अंक २१ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार - 
ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Office Order 

— 

No. Admn./1043/ 2022. – Shri Y. P. Bavkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , is 
granted Earned leave for 3 days from 18th April 2022 to 20th April 2022 with permission to prefix 
holiday on 17th April 2022 and to leave Headquarters from 17th April 2022 to 20th April 2022 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri Y. P. Bavkar , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Dodamarg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri Y. P. Bavkar , is 
reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Dodamarg , shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg is directed to handover the charge of his 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi and he is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 13th April 2022 . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 

[ पृष्ठे २७ किंमत रुपये : १४.०० 


( 3 ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./1042/2022.- Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg , is granted earned 
leave for 2 days from 12th April 2022 and 13th April 2022 and permission to leave Headquarters 
from 12th April 2022 O.H. to 13th April 2022 A.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . A. B. Kurane , is reposted as Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Smt . A. B. Kurane , Civil 
Judge ( S.D. ) , Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge ( S.D. ) Sindhudurg 
had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of Civil Judge ( S.D. ) Sindhudurg , 
and the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , which is 
already kept with her as per order referred to at Sr. No. 3 , shall remain with Smt . G. P. Kawdikar , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . 

The Civil Judge ( S.D. ) Sindhudurg is directed to handover the charge of her Court to 
Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg . She is also 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 12th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./1063/2022.- Shri A. M. Phadatare , Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg , is 
granted Commuted leave ex - post - facto , for 7 days from 7th April 2022 to 13th April 2022 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri A. M. Phadatare , is reposted as Chief Judicial Magistrate , 
Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri A. M. Phadatare , 
would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg from 7th April 2022 O.H. to 12th April 2022 B.O.H. was already kept with 
Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg at Oros and from 12th April 2022 O.H. to 
13th April 2022 A.O.H. was already kept with Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg at Oros and the charge of the remand work and urgent 
criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg was already kept with 
Smt . A. J. Bachulkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . 

The Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 16th April 2022 . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
अंतरीम आदेश 

- 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / रुपराज कॉटन / अंतरीम आदेश / १४ ९ ६ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी , रुपराज कॉटन पेपर जूट बॅग निर्मिती सेवा सहकारी संस्था मर्या . , कुवारबाव , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठीचाअंतरीम 
आदेश पारित करीत आहे . तसेच कलम १०३ ( १ ) अन्वये उक्त संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . जी . आर . कांबळे , मुख्य लिपिक अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदर अंतरीम आदेशासंबंधी संस्थेचे समिती सदस्य व सभासद यांस आपले लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा / म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून तीस दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात या प्राधिकृत इसमा मार्फत अथवा समक्ष हजर राहून रेकॉर्ड व 
पुराव्यासह आपले म्हणणे सादर करावे . आपले म्हणणे मुदतीच्या आत सादर न केल्यास तसेच सादर केलेले म्हणणे समाधानकारक नसल्यास हा 
अंतरीम आदेश कायम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

रत्नागिरी . 

डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अंतीम आदेश 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / नवलादेवी बेरोजगार राजापूर / अंतरीम आदेश / १५०३ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी , नवलाई बेरोजगारांची स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , राजापूर , मु . पो . बावकरवाडी , कशेळी , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळून समापन करणे बाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करीत 
आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तूंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरीम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाचा आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० , नियम , १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
अंतीम आदेश 

- 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / वेस्ट कोस्ट कॅश्यु प्रोसेसिंग / अंतीम आदेश / १५०७ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी , वेस्ट कोस्ट कॅश्यु प्रोसेसिंग ॲण्ड मार्केटिंग काजु सहकारी संस्था मर्या . , रत्नागिरी , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळून समापन 
करणे बाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरीम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाचा आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० , नियम , १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अंतीम आदेश 

- 

१ ९ ६० 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / अथर्व बांधकाम / अंतीम आदेश / १५१० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी , 
अथर्व बांधकाम सेवा सहकारी संस्था मर्या . , मारुती आळी , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळुन समापन करणे बाबतचा या कार्यालयाचा 
दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरीम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाचा आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० , नियम , १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
अंतीम आदेश 

- 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / कोकण वन औषधी व कृषि / अंतीम आदेश / १५३२ / सन २०२२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी , कोकण वन औषधी व कृषि विकास उत्पादक सहकारी संघ मर्या . , येरडव , ता . राजापूर , जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळुन 
समापन करणे बाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरीम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाचा आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० , नियम , १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अंतीम आदेश 

- 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / अभिनव खंडाळेश्वर शेतशेतीमाल / अंतीम आदेश / १५४० / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी , अभिनव खंडाळेश्वर शेतकरी शेतीमाल सह . संस्था म . , मु . पो . नांदिवडे , बेलवाडी , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे 
व्यवहार गुंडाळुन समापन करणेबाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तु , कागदपत्रे तसेच संस्थच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे दस्ताऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरीम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाची आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम , १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परिपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून अहवाल वेळोवळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १२ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक मुंबई / उपनि / के - प / एकत्रिकरण / आदेश / ११४२ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ व नियम 
१६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नितीन दहिभाते , उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे , अंधेरी श्रीराम 
कृपा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , कराई व्हीला , ३१ , भरडावाडी रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८. व गुरुदेव नित्यानंद को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , नित्यानंद सदन , भरडावाडी , १० वा रस्ता , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ या दोन्ही संस्थांचे पार्स एलोगन्स को 
ऑप.हौसिंग सोसायटी लि . , कराई व्हीला , भरडावाडी रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ या संस्थेत एकत्रिकरणानंतर वर नमूद केलेल्या 
गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी रद्द करून तसेच संस्थेच्या एकत्रिकरणानंतर पार्स एलीगन्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमातील तरतुदीनुसार करणेत येत आहे . 

नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 
दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 

- 

क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / कलम १५६ / अमृतवेल ना.सह. पत / ० ९ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए . एल . घोलकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे अमृतवेल नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , तुर्भे , नवी मुंबई यांचेकडील वाचले क्र.९ च्या प्रस्तावास अनुसरुन 
संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे 
नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ , २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ , खालील उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) व ( अपसेट प्राईस 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) नियम ( १२ ) ( १३ ) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या ३ वर्षांसाठी कर्जवसुली करण्याच्या कार्यवाही पुरती फेरनियुक्ती , खालील अटीस अधिन 
१ राहून 
शक्ती प्रदान करीत आहे . - 

अ . क्र . 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

हुद्दा 
( ३ ) 

शक्तीची व्याप्ती 
( ४ ) 

कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 

( १ ) 

१ श्री . राजु ज्ञानदेव मोरे 

शाखाधिकारी 

संपूर्ण कोकण विभाग 

विशेष वसुली व 
वसुली अधिकारी . 

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील नमूद तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , नियुक्ती किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 


य 

विण्यात 


२५ दृढ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ - ११ , शके १ ९ ४४ 

( ६ ) वेतन प्रदान अधिनियम , १ ९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे . परस्पर बँकांशी संपर्क 
वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये . 

साधून 

66 

( ७ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकाऱ्यांनी “ जप्त ” केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल . तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील 
नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा / वसुली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर संस्थेच्या नावाचा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

66 

66 

22 66 

99 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्जीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १४ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी संबधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडे व या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचे आदेश दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात येतील . 

आप्पाराव घोलकर , 
विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , कोकण विभाग , नवी मुंबई . 


९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

- 

आदेश 

- 

क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम -१५६ / आदेश / रायगड जि.म.सह. बँक / ८६० / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी , रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लि . , अलिबाग यांचेकडील दिनांक २० एप्रिल २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार सदर बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस संपुर्ण रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकारी म्हणून मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचा दिनांक ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

पदनाम 
( ३ ) 

( १ ) 

१ . 

श्री . बी . आर . नांदगांवकर 

चिफ मॅनेजर , ( कर्ज वसूली विभाग ) 

२ . 

श्री . बी . बी . पाटील 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर , विभागीय अधिकारी , अलिबाग - विभाग 

३ . 

श्री . एस . एस . देशमुख 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर , विभागीय अधिकारी , माणगांव विभाग 

४ . 

श्री . एस . जी . नागे 

डेप्युटी चिफ मॅनेजर , केंद्र कार्यालय , अलिबाग 

५ . 

श्री . एल . बी . नागांवकर 

निरीक्षक , अलिबाग 

६ . 

श्री . ए . पी . बारटक्के 

निरीक्षक , पेण - शहर 

७ . 

श्री . एम . के . शेवाळे 

निरीक्षक , पनवेल 

८ . 

श्री . एस . ए . कोकाटे 

निरीक्षक , कर्जत 

९ . 

श्री . ए . आर . भारती 

निरीक्षक , खालापूर 

१० . 

श्री . एन . एन . नागे 

निरीक्षक , पाली 

११. श्री . व्ही . पी . पाटील 

सिनिअर असि . , मुरुड 

१२ . 

श्री . डी . एम . जाधव 

निरीक्षक , माणगांव 

१३ . 

श्री . एम . एम . ढेबे 

निरीक्षक , रोहा 

१४. श्री . एस . जी . शिर्के 

निरीक्षक , म्हसळा 

१५. श्री . एल . जी . रिकामे 

निरीक्षक , श्रीवर्धन 

१६. श्री . आर . डी . मोरे 

निरीक्षक , महाड 

१७. श्री . एन . डी . मोहिते 

निरीक्षक , पोलादपूर 

१८. श्री . आर . पी . म्हात्रे 

निरीक्षक , उरण 

१ ९ . श्री . यु . एम . उपाध्ये 

निरीक्षक , तळा 

अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

66 

66 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्ज्जीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
मर्या . , ” असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी अर्जदार संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे 
अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमुद 

करावा . 

( १३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी सर्व वसुली अधिकारी 
यांना वसुली संबंधांत उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधांत कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


११ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , रायगड अलिबाग यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम -१५६ / आदेश / रायगड जि.ना.सह. पत . महासंघ मर्या . / ८५६ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रायगड - अलिबाग या आदेशान्वये रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा महासंघ मर्या . , अलिबाग , जि . रायगड या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

१ 

श्री . विवेक विजय पाटील 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 

अटी .. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

66 

66 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्ज़्जीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा 
महासंघ मर्या . अलिबाग , जि . रायगड " असा फलक लावता येवू शकेल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही करावी . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे 
अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत , याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 

करावा . 

( १३ ) संस्थेचे व्यवस्थापक यांनी या कार्यालयात दरमहा होणा - या वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित 
राहणे आवश्यक आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रायगड- अलिबाग , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


१३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

- 

क्रमांक बी -२ / २३८ ९ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 

अ . 

न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

शिल्लक 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 

अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

नाव व पदनाम 

सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 

दिनांक 

अधिकारी यांचे 

रजा 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

नाव व पदनाम 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 

१ श्री . डी . एल . निकम , 

१७८ दिवस 

अर्जित 

जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अति . सत्र 

दिनांक २५ एप्रिल 
२०२२ ते दिनांक २८ 
एप्रिल २०२२ 
चार दिवस 
अर्जित रजा . 

रजा . 

दिनांक २३ एप्रिल २०२२ व दिनांक 
२४ एप्रिल २०२२ च्या सुट्ट्या . 
दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजीचे 
कार्या . वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ चे 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 

श्री . ए . एस . आवटे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड . 

न्यायाधीश , खेड . 

रजेवरुन परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना दयाव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

रत्नागिरी , 

एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 


क्र . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 

- 

- 

क्रमांक रा.अ. / १ ९ २५ / २०२२. - श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड अलिबाग यांची दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १४ एप्रिल २०२२ व दिनांक १५ एप्रिल २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक ११ एप्रिल २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

- 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 

रायगड- अलिबाग , 

वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 

दिनांक १६ एप्रिल २०२२ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / १ ९ २६ / २०२२. – श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल यांची दिनांक २५ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३० एप्रिल 
२०२२ अशी एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ रोजीची 
रविवारची सुट्टी व पुढील दिनांक १ मे २०२२ रोजीचा रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०२२ च्या का.वे. नंतर पासून ते 
दिनांक २ मे २०२२ च्या का.वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - २ , पनवेल , जिल्हा - रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - २ , पनवेल , जिल्हा रायगड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
श्रीमती एम . ए . आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 

रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १६ एप्रिल २०२२ . 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


१५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १ ९ ७८ / २०२२. – श्री . ए . ए . शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक 

- 

२२ एप्रिल २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २३ एप्रिल २०२२ व दिनांक २४ एप्रिल २०२२ च्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ए . ए . शिंदे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 

महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . ए . शिंदे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ए . ए . शिंदे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

, 

वि . प्र . इंगळे , 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १ ९ ७ ९ / २०२२. - श्री . ओ . ओ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १८ एप्रिल २०२२ ते 
दिनांक २० एप्रिल २०२२ अशी तीन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ओ . ओ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल 
यांजकडे राहील . 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ व दिनांक २० एप्रिल २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

रायगड - अलिबाग , 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १ ९ ८० / २०२२ . - श्री . ओ . ओ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
श्री . ओ . ओ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ११ एप्रिल २०२२ ते दिनांक 
१३ एप्रिल २०२२ अशी तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 

राहील . 

रायगड- अलिबाग , 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / २११८ / २०२२. - श्री . आर . जी . अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जिल्हा रायगड 
यांचा दिनांक ४ मे २०२२ ते दिनांक ६ मे २०२२ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , मागिल दिनांक ३ मे २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच 
दिनांक २ मे २०२२ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक ७ मे २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . अस्मर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - १ , पनवेल , जिल्हा रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . अस्मर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १ , पनवेल , जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . आर . जी . अस्मर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 

रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड अलिबाग . 

- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 
१७ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / २११ ९ / २०२२ . – श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांची दिनांक १८ एप्रिल २०२२ व दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२२ अशी दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . एस . आपटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 

रायगड- अलिबाग , 

वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / २१३५ / २०२२ . – श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांची दिनांक २८ एप्रिल २०२२ ते दिनांक 
३० एप्रिल २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 

रायगड- अलिबाग , 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / २१४६ / २०२२ . – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ६ मे २०२२ रोजीची आठ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक ७ मे २०२२ रोजीची राष्ट्रीय लोकअदालतची 
सुट्टी व दिनांक ८ मे २०२२ रोजीची रविवारची सुट्टी जोडून तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ मे २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ६५ ( १ ) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी . पी . बनकर जिल्हा न्यायाधीश - २ , माणगांव , जिल्हा रायगड यांचेकडे राहिल . 

रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

१ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक बी -२ / २२५६ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 

अ . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 

नाव व पदनाम 

शिल्लक 
अर्जित 
रजा 

अर्जित रजा 
मागितलेचा 
दिनांक 

सोडणेचा कालावधी 

सांभाळणारे न्यायिक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

एन् . एस् . निसळ , 

१० ९ दिवस 

श्री . एन् . एस् . 
दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , खेड 

अर्जित 

रजा . 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ 
ते दिनांक २१ एप्रिल 
२०२२ पर्यंत 
चार दिवस 
अर्जित रजा . 

दिनांक १७ एप्रिल २०२२ 
रोजीची सुट्टी . 
दिनांक १८ एप्रिल २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २२ एप्रिल २०२२ 
ते कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 

( ६ ) 
दिनांक १७ एप्रिल २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २२ एप्रिल २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
खेड , यांचेकडे . 

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवा पुस्तकात घेणेत यावी . 

रत्नागिरी , 

एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

दिनांक १३ एप्रिल २०२२ . 


क्र . 


( १ ) 

१ 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था.बी -२ / २२ ९ ३ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच संदर्भ क्र . २ अन्वये रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत आला होता . 

अ . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

शिल्लक 

अतिरिक्त कार्यभार 

नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत 

अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 
दिनांक 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

रजा 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 

४४ दिवस 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ 

श्रीमती आर . एस . गोसावी , 

परिवर्तीत 

श्रीमती एस . एस . मतकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 

रजा . 

व दिनांक १३ एप्रिल 
२०२२ रोजीची 
२ दिवस परिवर्तीत 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक १३ एप्रिल २०२२ 
चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत . 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 

रजा . 

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

रत्नागिरी , 

एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 


क्र . 


( १ ) 

१ 


२१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

- 

क्रमांक बी -२ / २३४१ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 

अतिरिक्त कार्यभार 

अ . 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

शिल्लक 
अर्जित 

अर्जित रजा 
मागितलेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 

नाव व पदनाम 

रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

रजा 

दिनांक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( २ ) 

( ६ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

श्री . ओ . ओस . आवटे , 

२१ ९ दिवस 

दिनांक २३ एप्रिल २०२२ व 
दिनांक २४ एप्रिल २०२२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ 

श्री . एन . एस . मोमीन , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 
चिपळूण . 

अर्जित 
रजा . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ 
ते दिनांक २८ एप्रिल 
२०२२ पर्यंत 
चार दिवस 
अर्जित रजा . 

च्या सुट्ट्या 

व अति . सत्र न्यायाधीश , 

दिनांक २२ एप्रिल २०२२ 

खेड . 

रोजीचे कार्या . 

वेळेनंतरपासून ते 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 

रोजीचे कार्या . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

रत्नागिरी , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


क्र . 

( १ ) 

१ 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / मॉडेल बँक / का.क. १५६ / २०२२ / ५५५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये मॉडेल को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

अ . क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

( १ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ 

श्री . फेलिक्स नरोन्हा 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

मुंबई व रायगड 

२ 

श्री . जेसन नरोन्हा 

सहा . व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे व पालघर 

अटी .. 

- 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहित नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( ३ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ ९ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , मॉडेल को - ऑप . बँक लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 

करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


२३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५ -११ , शके १ ९ ४४ 

११ . 

या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

पुणे , 

शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 
अधिसूचना अधिसूचना 

क्रमांक सनिकु / अ / युवाक्रांती बेरो / अधिसूचना / ४५ ९ / २०२२.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , युवाक्रांती सुशिक्षीत बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्या . , वेताळबांबर्डे , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / जीएनएल / ओ / ५३१ / सन २०२२ , 
दिनांक २५ मार्च २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

क्रमांक सनिकु / अ / वक्रतुंड प्लाझा . गृह / अधिसूचना / ४८५ / २०२२. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , वक्रतुंड प्लाझा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . , कुडाळ , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टीसी / ५ ९ २ / सन २०२२ , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ९ ( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” 
असे आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

66 

66 

यु . यु . यादव , 

सिंधुदुर्ग , 

यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , 

सिंधुदुर्ग , 

दिनांक २५ मार्च २०२२. सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 
अधिसूचना 

- 

क्रमांक सनिकु / अ / चिंतामणी अपा . गृह / अधिसूचना / ४५६ / २०२२ 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री चिंतामणी अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , पिंगुळी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , 
संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टीसी / ५ ९ १ / सन 
२०२२ , दिनांक १५ मार्च २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २ ९९ २ / सन 
२०२२. – प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , टिके विहार ए 
विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित कळंबस्ते , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६२ 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

66 

66 

66 

आर . के . बांगर , 
सहायक निबंधक , 

चिपळूण , 

सिंधुदुर्ग , 

यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , चिपळूण . 

दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


२५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 
अधिसूचना 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २ ९९ ३ / सन 
२०२२. – प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , टिके विहार बी 
विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कळंबस्ते , ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६२ 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) मधील कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ० ९ / ७४७ / 
२०२१-२२ , सन २०२२ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , जय 
मल्हार रेसिडेन्सी सहकारी गृहसंस्था मर्या . , गट . ८५ / ८६ / ९ ६ / १ , 
प्लॉट नं .१३ , आकुर्ली गाव , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ० ९ / २०२१-२०२२ सन 
२०२२ , दिनांक ३१ मार्च २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

66 

८८ 

आर . के . बांगर , 
सहायक निबंधक , 

" 

चिपळूण , 

८८ 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , चिपळूण . 

आले . 

बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल 
यांजकडून 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 

नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०८ / ७४५ / 
२०२१ - २२ , सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता.पनवेल , जि.रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , तुलसी 
सोनाटा सहकारी गृहसंस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ७ ९ ७ / १ / १ , साईनगर , 
पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०८ / २०२१ - २०२२ , सन २०२२ , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
असून 
ब- १ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०२ / ६१६ / 
२०२१ - २२ , सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , गोपाळ 
कृष्ण विचुंबे सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , हाऊस नं . ६४३ , 
गट / सर्व्हे नं १८३/२ , विचुंबे , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४ ९ ०२ / २०२१-२०२२ 
सन २०२२ , दिनांक २१ मार्च २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

66 

" 

बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

पनवेल , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 

बा . ना . वाघमारे , 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक २१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई , 
यांजकडून यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / ४४५ / २०२२. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , आरव सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ३ ९ , पार्वती 
बिल्डिंग , इस्माईल करटे रोड , घोगारी मोहल्ला , मुंबई ४०० ००३ , 
नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूसी / जीएनएल / ( ओ ) / ८८४७ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यांत आले आहे . 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / ४४७ / 
२०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसुचित करीत आहे की , रचना सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
७५ , किका स्ट्रीट , गुलालवाडी , घोगारी मोहल्ला , मुंबई ४०० ००३ , 
नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूसी / जीएनएल / ( ओ ) / ८८५० / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यांत आली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

८८ 

" 

66 

सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 

मुंबई , 

सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग मुंबई 
यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना /४४९/२०२२. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , विराज सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , २ ९ ६ / ए , शेख 
मेनन स्ट्रीट , झवेरी बाजार , काळबादेवी , मुंबई ४०० ००२ , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूसी / जीएनएल / ( ओ ) / ८८४६ / २०२२-२०२३ / 
सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यांत आली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 

क्रमांक मुंबई / स.नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / ४५१ / २०२२. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , चैताली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , १०५ , रामशी 
ठाकरे बिल्डिंग , लोहार चाळ , काळबादेवी , मुंबई ४०० ००२ , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूसी / जीएनएल / ( ओ ) / ८८४ ९ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यांत आली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वगीर्करण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

८८ 

८८ 

मुंबई , 

सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 

दिनांकः २१ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 

मुंबई , 

सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 


२७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २६ जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स . नि / सीविभाग / नोंदणी अधिसूचना / ४५३ / २०२२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , प्रणय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ४ ९ / ५१ , 
अहमद बिल्डिंग , लोहार चाळ , काळबादेवी , मुंबई ४०० ००२ , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यूसी / जीएनएल / ( ओ ) / ८८४८ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यांत आली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३३४ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२/११४३ . उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / 
पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पार्स 
एलीगन्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , भरडा वाडी रोड , 
कराई व्हीला , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० व नियम , १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

66 

सुदाम काठे , 
सहायक निबंधक , 

नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

मुंबई , 

दिनांक २१ एप्रिल २०२२. सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई . 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 

सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के पश्चिम विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूके - डब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६३२७ / ११२ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रेय अपार्टमेंट को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १४५ / सी , अंबिवली , विरा 
देसाई रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० व नियम , १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / जीएनएल ( ओ ) / १२६ / २०२१-२२ / 
२०२२. – दिनांक ३१ मार्च २०२२ च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येत की , सिंधुदुर्ग जिल्हा तारतंत्री सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था 
मर्या . , सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १०६० ( १ ९ ६१ चे महा . क्र . २४ ) मधील कलम 
( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदण्यांत आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १ ) ( ७ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " व 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 

66 

" 

" 

सिंधुदुर्ग , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

माणिक भा सांगळे , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग . 

नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक १७ जानेवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , 
मुंबई . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


